सहायक अनुदानाच्या जलद संवितरण व 
संनियंत्रणासाठी सहकार, पणन व वद्तनोद्योग 
विभागातील अधिकाऱ्यांना आभासी वैयक्तिक ठेव 
लेखा प्रशासक (Virtual Personal Deposit 
Account Administrator) घोषित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ३४२४/(प्र.क्र.४६/२०२४/१७-स 
दालन क्रमांक- ६, तळमजला (विस्तार) » मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, HATHA, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २४ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा- 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११०/२०२३/कोषा-प्रशा -५, दि.१४ फेब्रुवारी, २०२४ 


प्रस्तावना - 
वित्त विभागाच्या दि. १४ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ११.१ नुसार 


म.को.नि. नमुना क्रमांक ४४ देयकांद्वारे २७ - लहान बांधकामे, ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर), ३३- 
अर्थसहाय्य, ३५- भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान, ५० - इतर खर्च, ५३ - मोठी बांधकामे आणि वित्त 
विभागाद्वारे वेळोवेळी घोषित करण्यात येतील sa अन्य उद्देश शीर्ष अंतर्गत राज्याच्या एकत्रित निधीतून 
आहरीत केल्या जाणाऱ्या सहायक अनुदानाच्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी क्षेत्रिय आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांना आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन wera वित्त विभागाच्या सहमतीने “आभासी 
वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक” Virtual Personal Deposit Account Administrator (VPDAA) म्हणून 
घोषित करण्यासाठी संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग सक्षम आहेत. त्यानुषंगाने, सहकार, पणन व 
वस्रोद्योग विभागाच्या अखत्यारीतील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना “आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा 
प्रशासक” Virtual Personal Deposit Account Administrator (VPDAA) म्हणून घोषित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या दि. १४ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ११.१ नुसार 
म.को.नि. नमुना क्रमांक ४४ देयकांद्वारे २७ - लहान बांधकामे, ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर), ३३- 
अर्थसहाय्य, ३५- भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान, ५० - इतर खर्च, ५३ - मोठी बांधकामे आणि वित्त 
विभागाद्वारे वेळोवेळी घोषित करण्यात येतील अश्या अन्य उद्देश शीर्ष (Object Code) अंतर्गत राज्याच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ३४२४/(प्र.क्र.४६/२०२४)/१७-स 


एकत्रित निधीतून आहरीत केल्या जाणाऱ्या सहायक अनुदानाच्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी सहकार, 
पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या अखत्यारीतील खाळील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना “आभासी वैयक्तिक 
ठेव लेखा प्रशासक” Virtual Personal Deposit Account Administrator (VPDAA) म्हणून घोषित करण्यात 


येत आहे. 


अ.क्र आहरण व संवितरण आहरण व संवितरण आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्याचा संकेतांक | अधिकाऱ्याचे पदनाम (मराठी) | अधिकाऱ्याचे पदनाम (इंग्रजी) 
[| 2209009399 लेखाधिकारी साखर | Accounts Officer to the 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, | Commissioner of Sugar, 


पुणे 


Maharashtra State, Pune 


२ |४६०१००१दद8 


सहाय्यक संचालक (लेखा), 
आयुक्‍त TANI, महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर 


Assistant Director Accounts, 
Commissionerate of 
Textiles, Maharashtra State, 
Nagpur 


3 220 9004(920 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक 
यांचे लेखाधिकारी, सहकारी 
संस्था कार्यालय, पुणे 


Officer to 
Co- 
operation and Registrar of 


Accounts 
Commissioner 
Co-operative Societies, 
Pune 


B । २२०१००२९६८ 


लेखाधिकारी, पणन 
संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 


Account Officer, Director of 
Marketing, Maharashtra 


State, Pune 


२. परिच्छेद क्र. १ मध्ये “आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक” Virtual Personal Deposit Account 
Administrator (VPDAA) म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी वित्त विभागाच्या दि. १४ फेब्रुवारी, 
२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. ११.३ व ११.४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करावी. 

३. वित्त विभागाच्या दि. १४ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या सदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार, तसेच वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. 
५१२/२०२४/व्यय-२, दि. ०७.०८.२०२४ व क्र. २०१/२०२४/को.प्र.5, दि. ०९.०८.२०२४ आणि महालेखापाल 
कार्यालयाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.1॥॥/७॥.२/(॥0१-१०३/सहकार पणन व वदस्रोद्योग विभाग/२०२४- 
२५/८७२, दि. १९.०९२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ३४२४/(प्र.क्र.४६/२०२४)/१७-स 


४. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२४१२२४३०५९०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRITHVIRAJ NIWRITTI ZALTE 
Date: 2024.09.24 12:26:58 +05'30' 


(पृ.नि.झालटे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत- माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित- 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 

. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव 
. सर्वमा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
८. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
९. अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), मंत्रालय, मुंबई 


. सचिव (वस्त्रोद्योग), मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

. प्रधान महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था कार्यालय, पुणे 

. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. आयुक्त वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. सर्व कार्यासने, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. निवडनस्ती, कार्यासन १७-स 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


